“मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना” व 
संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), पुणे हे 
संचालनालय सुरु ठेवणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मुअयो-२०२२/प्र.क्र.६४/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मे, २०२२ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय क्रमांक:राअअ-१११६/प्र.क्र.२४८/१४-अ, दिनांक २० जून, २०१७. 
(२) शासन निर्णय क्र:कृप्रधो-२०१७/प्र.क्र.२०८/९-ओ, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१७ 
(३) बुधवार, दिनांक २ डिसेंबर, २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त. 
(४ शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२० 
(५संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्र. मुकृवअप्रयो/५४३५/२०२२, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२२ 
(६) मा. वित्त मंत्री महोदयांचे सन २०२२-२०२३ या वर्षाचे अर्थसंकल्पिय भाषण. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये मा. मंत्री, वित्त यांनी “ अन्न प्रक्रिया 
व कृषि मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी पुढील ५ वर्षाकरिता “मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया” योजना 
राबविण्यात येईल. भरड धान्यावरील कृषि प्रक्रिया व मूल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर 
देण्यात येईल” अशी घोषणा केली आहे. दिनांक ०२.१२.२०२० च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 
योजना पुढे सुरु ठेवण्यासाठी मा. मंत्रीमंडळाने दिलेली मान्यता व मा. वित्तमंत्री महोदयांनी 
योजना पुढील ५ वर्षाकरिता राबविण्याबाबत केलेली घोषणा विचारात घेऊन सदरहू योजना 
पुढील ५ वर्षाकरिता राबविण्यासंदर्भात तसेच आयुक्त स्तरावर स्थापन करण्यात आलेले 
संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), पुणे हे संचालनालय चालू ठेवण्यासंदर्भात आदेशा निर्गमित 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.. 


शासन निर्णय :- 


“मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना” ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी 
दिनांक २० जून, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केळेला सन २०१७-२०१८ या आर्थिक 
वर्षापासूनचा पाच वर्षाचा कालावधी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षअखेर पूर्ण होत आहे. 
आता सदरहू योजना सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षाकरिता म्हणजे 
सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत चाळू ठेवण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच आयुक्‍त स्तरावर स्थापन करण्यात आलेले संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), पुणे 
हे संचालनालय पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे... 


सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना भरड धान्यावरील कृषि प्रक्रिया व मूल्यवर्धन 
यावर विशेष भर देण्यात यावा. उपरोक्त वाचा येथील क्रमांक १ व २ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील योजनेच्या उर्वरित तरतूदी कायम राहतील. सदर झासन निर्णयातील विहीत 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअयो-२०२२/प्र.क्र.६४/९-ओ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०५१७१२१११६८६०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 

मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२) प्रधान सचिव, (कृषि व फलोत्पादन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई. 

१३) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४)सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१५) संचालक, (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१६) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


an 


S 


(३ 


vo 


१७) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८)सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
20) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२१)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


